अतिरिक्त निवडसूची सन २०१४-१५ 


पोलीस उप महानिरीक्षक/अपर पोलीस 
आयुक्‍त (तांत्रिक), मोटार परिवहन या 
पदावर तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना 
देणेबाबत...... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र: रापोसे-१३१५/प्र.क्र.३१५/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:-१७ सप्टेंबर, २०१६. 


संदर्भ:- उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे पत्र क्रमांक: ईएसबी-१११६/ 
प्र.क्र.१०२/१३, दि. ६.९.२०१६. 


शासन आदेश :- 

“पोलीस उप महानिरीक्षक /अपर पोलीस आयुक्‍त (तांत्रिक), मोटार परिवहन” या पदावर 
पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१४-१५ च्या अतिरिक्‍त निवडसूचीमध्ये समाविष्ट 
करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याची, खालील विवरणपत्रात त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या पदावर 
तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची नेमणूक पदोन्नतीवरील पदस्थापना 
|] श्री.निशिकांत कृष्णराव मोरे, पोलीस उप महानिरीक्षक (तांत्रिक), 
अपर पोलीस अधीक्षक (तांत्रिक), नौका मोटार परिवहन, पुणे 
विभाग, ठाणे व कोंकण परिक्षेत्राकरिता 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २ एप्रिळ, १९७६ च्या परिपत्रकामधीळल तरतुदीनुसार, श्री. एन. 
के. मोरे यांच्याविरुध्द प्रलंबित / प्रस्तावित , संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी असल्यास, सदर चौकशीअंती 
होणारी शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना 
पदोन्नती देण्यात यावी. 


३. सदर पदोन्नतीवरील नेमणूक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित असलेल्या रिट याचिका 
क्र: २७९७/२०१५ (स्टॅम्प क्र.9२५६/२०१५ ) (महाराष्ट्र राज्य विरुध्द श्री. विजय घोगरे व इतर) तसेच 
संलग्न इतर न्यायालयीन प्रकरणामध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या, तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


४. पदोन्नतीवर पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदांवर, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यास 
पदोन्नतीवर पदस्थापना देण्यात यावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१३१५/प्र.क्र.३१५/पोल-१अ 


५. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
आवर्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


६. सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०९१७१७२५१८३६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 


Kailas A (JUN der sencrmencr 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gaikwad काया क 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रतिलिपि, 
१. महालेखापाल -१, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. अपर पोलीस महासंचालक, मोटार परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. पोलीस आयुक्त, ठाणे /पुणे 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे 
११.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२/कार्या१३), मंत्रालय, मुंबई, 
१२.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
१३.निवडनस्ती (कार्या. पोळ-१ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


